अधिसूचना 


गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ आक्टोबर, २००९. 


क्रमांक : WEVA ०१०९/प्र.क्र.१५७/पोल-१ 


श्री. एस.एस.विर्क, भापोसे महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई हे नियतवयोमानानुसार दि. ३१.७.२००९ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना शासन सेवेत 
देण्यात आलेल्या तीन महिने मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्याने त्यांना दिनांक 39.90.2008 
(मध्यान्होत्तर) रोजी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(029,/00_. 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
क्रमांक पीईएन ०१०९/प्र.क्र.१५७/पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ आक्टोबर, २००९. 


प्रत, माहितीसाठी सादर अग्रेषित :- 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
श्री.एस.एस.विर्क, भापोसे (महासंचालक, व पोलीस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे मार्फत ) 
लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र भाग १ मध्ये प्रसिध्द करुन त्याच्या १० प्रती या 
विभागास पाठवाव्या. 
निवड नस्ती, पोल-१ 
वैयक्तिक नस्ती. 


(3११७॥2- 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


७:॥01.-1फलाड0ा0र०र Notification 


